मंत्रालयात येणा-या अभ्यांगतांना मंत्रालय प्रवेशा 
देण्यासाठी राबविण्यात येत असलेली Visitor 
Pass Management System (VPMS) प्रणाली 
पुन्हा सुरु करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक:- एमआयएस-०९१९/प्र.क्र.२२६/विजा-४ 
२ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ०९ मे, २०२२ 


वाचा:- १. गृह विभाग, शासन परिपत्रक क्र.एमआयएस-०९१९/प्र.क्र.२२६/विशा-४ 
दिनांक १६ मार्च २०२०. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-०८२०/प्र.क्र.१२/ 
२०२०/१८-अ, दिनांक ३० ऑगस्ट, २०२१. 
३. महसूल व वन विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन, शासन 
आदेश क्र.डीएमयु-२०२०/प्र.क्र.९२/डीआयएसएम-|, दिनांक ३१.०३.२०२२. 


शासन परिपत्रक:- 


जगभरात पसरलेल्या PAT विषाणू रोगाचा प्रसार टाळण्यासाठी मंत्रालयीन स्तरावर 
करावयाच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा एक भाग म्हणून गृह विभाग, शासन परिपत्रक क्र. 
एमआयएस-०९१९/प्र.क्र.२२६/विशा-४, दिनांक १६ मार्च, २०२० अन्वये मंत्रालयात येणा-या 
अभ्यागतांना प्रवेशापास देण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या Visitor Pass Management System 
(VPMS) प्रणालीव्दारे मंत्रालय प्रवेशपास देण्याची प्रक्रिया पुढील आदेश्ापर्यंत बंद करण्यात आली 
होती. तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-१८२०/प्र.क्र.१२/२०२०/१८-अ, 
दिनांक ३०.०५.२०२१ अन्वये कोवीड-१९ विषाणच्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर सामान्य जनतेच्या 
सुविधेसाठी मंत्रालय प्रवेशव्दाराजवळ असलेल्या प्रवेशापास खिडक्यांच्या ठिकाणी बाहेरुन येणारे 
टपाल स्विकारण्याची व्यवस्था करण्यात आली. याकरिता मंत्रालय प्रवेशपास देण्यासाठी राबविण्यात 
येत असलेली VPMS प्रणाली पूर्ववत सुरु करण्यात आल्यानंतर सदर खिडक्यांचा वापर करण्यासाठी 
सदर खिडक्यांचा ताबा परत गृह विभागास देण्यात यावा, या अटीच्या अधीन राहून गृह विभागाची 
मान्यता देण्यात आली होती. 
२. करोना विषाणूच्या प्रादुर्भवाच्या काळात केंद्र शासन, आरोग्य विभाग व आपत्ती व्यवस्थापन 
विभागाव्दारे वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या अधिसूचना, परिपत्रक व झासन निर्णयाव्दारे 
देण्यात आलेल्या सूचना व लावण्यात आलेल्या निर्बंधानुसार सदर आदेश लागू करण्यात आले होते. 
३. दरम्यानच्या कालावधीत विविध सामाजिक संघटना, राजकीय पक्ष तसेच सर्वसामान्य 
जनतेकडून मंत्रालयात सर्वसामान्य जनतेसाठी मंत्रालय प्रवेश सुरु करण्याबाबत सातत्याने मागणी 
करण्यात येत होती. तसेच, महसूल व वन विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन, शासन 
आदेश दिनांक ३१.०३.२०२२ नुसार महाराष्ट्र राज्यात करोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर लावण्यात 
आलेले निर्बंधातून सूट देण्यात आली आहे. 
४. या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात येणा-या अभ्यांगतांना प्रवेशापास देण्यासाठी राबविण्यात येत 
असलेली Visitor Pass Management System (VPMS) दिनांक १८ मे, २०२२ पासून पूर्ववत सुरु 
करण्यात येत आहे. यासंदर्भात गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:-पीईएस-४२१/प्र.क्र.१०८/विशा-४ 
दिनांक २४.१२.२०२१ अन्वये विहित केलेल्या सर्व अटी व शर्ती लागू राहतील. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एमआयएस-०९१९/प्र.क्र.२२६/विशा-४ 


५. सदर प्रणाली पूर्ववत चालू केल्यामुळे बाहेरुन येणारे टपाल प्रत्यक्षात मंत्रालयात स्विकारता 
येईल. त्याअनुषंगाने सदर ठिकाणी चालू असलेली टपाल व्यवस्था दिनांक १८ मे, २०२२ पासून बंद 
करण्यात येऊन सदर खिडक्यांचा ताबा पुन्हा गृह विभागास देण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने 
सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या आस्थापनांना आपल्या स्तरावरुन सूचित करावे. 


६. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्यांचा संकेतांक २०२२०५०९१८२८१७४६२९ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SHIRISH NAGORAO © 
MOHOD 


1994971 


(शिरीष मोहोड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव (५ प्रती), 
२. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधान परिषद, विधान मंडळ, मुंबई. 
३. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानसभा, विधान मंडळ, मुंबई. 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. सर्व सन्मानीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य, 
६. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव (५ प्रती), 
७. मा.उप मुख्यमंत्र्यांचे सचिव (५ प्रती), 
८. मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 
९. सर्व मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/ स्वीय सहायक, 
१०.मा. राज्यमंत्री, Teer) यांचे खाजगी सचिव 
११.मा. राज्यमंत्री, गृह(ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव 
१२. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, 
93. मा.महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, 
१४. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 
१५. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, 
१६. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई, 
१७. प्रबंधक, लोकायुक्त व उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय, 
१८.सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई, 
१९.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 
२०. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 
२१. मुख्य माहिती आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, मुंबई, 
२२. राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्‍त, राज्य सेवा हक्क आयोग, मुंबई, 
२३. सर्व विभागीय आयुक्त, 
२४. सर्व जिल्हाधिकारी, 
२५. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
२६. सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या अधिपत्याखालील सर्व विभाग प्रमुख/ प्रादेशिक प्रमुख/ 
कार्यालय प्रमुख, 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एमआयएस-०९१९/प्र.क्र.२२६/विशा-४ 


२७. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (५ प्रती), 
२८. भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ. Ro नं.१, योगक्षेम समोर, वसंतराव 
भागवत चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई-२० 
२९. इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र Weal काँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-२५, 
३०. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईंट, मुंबई-२१, 
३१. शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-२८, 
३१. बहुजन समाज पार्टी, डी-१, इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-१, 
३२. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस.व्ही.पटेल रोड, मुंबई. 
३३. भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, 
वरळी, मुंबई. 
३४. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, २ रा मजला, मातोश्री टावर्स, पद्याबाई ठक्कर मार्ग, शिवाजी पार्क, 
माहिम-४०० ०१६. 
३४. निवड नस्ती (कार्यासन विशा-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


